परिवहन विभागातील गट-अ, गट-ब व 
गट-क संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सुधारीत 


वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. ______ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी- १२०८/प्र.क्र. १७२/परि-४, (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २००८. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक :- एमव्हीडी- १२०८/प्र.क्र. १७२/परि-४, (2), 
दि.१४ नोव्हेंबर, २००८ 


प्रस्तावना :- मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक व मोटार वाहन निरीक्षक ही 
पदे आणि अभियांत्रिकी पदवीधारक/ पदविकाधारक व अभियांत्रिकी अर्हतारहित असलेल्या जलसंपदा 
विभागातील अधिका-यांच्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करून मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार 
वाहन निरीक्षक व मोटार वाहन निरीक्षक यांना वेतनश्रेणी ब राजपत्रीत दर्जा लागू करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक व त्यावरील गट-अ व 
गट-ब वर्गातील अधिकाऱ्यांना आणि अर्हता प्राप्त गट-क मधील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन निर्णय :- मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ते अपर परिवहन 
आयुक्त यांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. त्यावर 
मंत्रीमंडळाने दि.५/११/२००८ रोजी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चेअंती जलसंपदा विभागातील 
अभियांत्रिको अधिकाऱ्याप्रमाणे मोटार वाहन विभागातील वर नमूद केलेल्या सहायक मोटार वाहन 
निरीक्षक ते अपर परिवहन आयुक्‍त या पदावरील अधिकारी हे अभियांत्रिकी ब तत्सम अर्हता धारण 
करीत असल्याने अशा अधिकाऱ्यांना पुढील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी fee 
डिसेंबर, २००८ पासून लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पदाचे नाव सध्याची वेतनश्रेणी सुधारीत वेतनश्रेणी 
मंक ee की 
र 
र = 


H:/G.R. - 5 


४ | सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ६५००-२००-१०५०० ८०००-२७५-१३५०० 
अपर परिवहन आयुक्‍त १६४००-४५०-२०००० 


हे आदेश वित्त विभागाचा अनोपचारीक संदर्भ क्र.- प्र.क्र.३५१/ व्यय-८, दि.३/१०/२००८ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
सेकेतांक क्र. 2००८9११५११ ००9४००9 असा आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


/% TES 
(रमानाथ झा) 
शासनाचे प्रधान सचिव 
प्रति, । 
महालेखापाल, १/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर , 
सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई/सर्व मंत्रालयीन विभाग 
पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोलिस आयुक्त बृहन्मुंबई 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त प 
सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 
सर्व पोलिस आयुक्‍्त/सर्व पोलिस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
सर्व उप/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती (गृह विभाग /परि-४) 


H:/GR. - 6 


a ET a ee, 


